RNI No. MAHBIL/ 2009/ 36619 


मात्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - कोकण 

विभागीय पुरवणी 


वर्ष ५ , अंक २३ ] 


मंगळवार , जून ११, २०१९ / ज्येष्ठ २१ , शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे ७, किंमत : रुपये ११.०० 


. 


असाधारण क्रमांक ४४ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


. 


उप विभागीय अधिकारी, भिवंडीविभाग, भिवंडी यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक बीडी/ भु.सं / कावि -१४० / २०१८. - ज्याअर्थी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( ज्याचा उल्लेख पुढे उक्त अधिनियम असा करण्यात आला आहे ) च्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या 
परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११ / 
२०१४ /प्र.क्र . ७७ / अ-२,दिनांक १९ जानेवारी २०१५( यात यापुढेजिचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित 
केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, 

एखाद्या जिल्हयातील 
५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; आणि 

ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, ठाणे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास यासोबत (यापुढे जिचा निर्देश उक्त जमीन 
असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते (ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे ) आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे 
अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची माणकोली- मोटागाव रस्त्यावर उल्हासखाडीवर पोहोच रस्त्यासह ६ पदरी पूल बांधणे या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; आणि 

ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र . ५७, दिनांक २६ एप्रिल २०१८ अन्वये सार्वजनिक - खाजगी भागीदारीखालील प्रकल्पांसह 
पायाभूत सुविधा प्रकल्प, ज्यात जमिनीची मालकी राज्य शासनाकडे विहित असण्याचे चालू राहील , अशा प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन 
व तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली 
नाही ; आणि 


. 


ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा 
तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे . 

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येते की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण- चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीत , कारणे लेखी नमूद करून 
अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रर्वतनातून सूट देता येईल : 


( १ ) 


भाग एक ( को.वि.पु.) – ४४-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, जून ११ , २०१ ९/ ज्येष्ठ २१, शके १९ ४१ 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा 
क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शकता हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे त्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे.) यांच्या 
नियम १० च्या उप -नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावती करणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करीत आहेत . 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, ठाणे उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री . मोहन नळदकर , उप विभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी, ता . भिवंडी यांस पदनिर्देशित करीत 
आहोत . 


अनुसूची - चार 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण क्र . ५७ दिनांक २६ एप्रिल रे २८ अन्वये सार्वजनिक - खाजगी भागीदारी खालील प्रकल्पांसह पायाभूत 
सुविधा प्रकल्प, ज्यात जमिनीची मालकी राज्य शासनाकडे विहित असण्याचे चालू राहील. अशा सिंचन प्रकल्पांना सामाजिक प्रभावनिर्धारणापासून 
दिली असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशित करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही . 


~ 


अनुसूची -१ 

जमिनीचे वर्णन 
मौजे माणकोली, ता . भिवंडी, जि . ठाणे 

स.नं./हि.नं . 


अ.क्र . 


क्षेत्र ( चौ.मी.) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


१७३३ 


२ 


१५२७ 


३ 


०१ 


४ 


२४३ 


४८ / १ / १ पै 
२७/ १ पै 
२७/ २ पै 
२५ / ८ पै 
२५ / ९पै 
२५ / १० पै 
४८ / ११ पै 
४८ / १ / २ पै 


५ 


१८५८ 


०१ 


७ 


१७२ 


८ 


६०२ 


२७ / ३ पै 


१०६ 


एकूण 


६२४३ 


मौजे सारंग , ता . भिवंडी, जि . ठाणे 


अ.क्र . 


स.नं./ हि.नं . 

( २ ) 


क्षेत्र ( चौ.मी.) 

( ३ ) 


( १ ) 


१ 


४१ / १ पै 


११३ ९ 


एकूण 


११३९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, जून ११, २०१९/ ज्येष्ठ २१, शके १९ ४१ 


३ 


मौजे सुरई , ता . भिवंडी, जि . ठाणे 


अ.क्र . 


स.नं./हि.नं . 


क्षेत्र ( चौ.मी. ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


१३९ २ 


२८ / १२ पै 
२८ / १३ पै 


२ 


१२७ 


३ 


३१ / १ पै 


१४५४ 


४ 


४१/ १ पै 


९ ४ 


५ 


४० / ३ पै 


५४६ 


६ 


४० / १० पै 


८२७ 


७ 


८४३ 


८ 


४० / ११ पै 
४० /१७पै 
४० / २३ पै 


०२ 


९ 


१०२० 


१० 


४० / २७ पै 


१०८ ९ 


१६५३ 


१२ 


२६१ 


१३ 


३ ९पै 
२९ / २ पै 
४५ / ९पै 
४६ / १८ पै 
४५ / १४ पै 


१०० 


१४ 


१५ 


१४०२ 


एकूण 


१०८२५ 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ४४-१अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, जून ११, २०१९/ ज्येष्ठ २१, शके १९ ४१ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव 

माणकोली -मोटागांव रस्त्यावरील उल्हास खाडीवर सहापदरी 

पूल 

बांधणे. 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन 

माणकोली- मोटागांवर स्त्यावरील उल्हास खाडीवर सहापदरी पूल बांधणे . 
समाजाला होणारे लाभ ( आर्थिक रोजगार पायाभुत सुविधा सोयी सार्वजनिक प्रयोजनार्थ 
सुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 
अनुसूची -तीन ( पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन ) 

निरंक 
अनुसूची- चार ( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) निरंक 
अनुसूची - पाच 
अ . प्रशासक म्हणून नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्याचा हुद्दा उप विभागीय अधिकारी, भिवंडी विभाग भिवंडी 
ब . प्रशासकीय अधिकाऱ्याच्या कार्यालयाचा पत्ता 

एस..टी.बस स्टँड भिवंडीसमोर, मु. पो . भिवंडी. 
क. प्रशासकीय अधिकाऱ्याच्या नेमणुकीच्या अधिसुचनेचा तपशील मा. जिल्हाधिकारी ठाणे यांचेकडील पत्र क्र . सामान्य / का -४/ टे-३ / भूसं / 

कावि -१ ९ ३ / २०१८ दिनांक १६ मे २०१८ . 


टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशांचे उप विभागीय अधिकारी , भिवंडी विभाग , भिवंडी या कार्यालयात निरीक्षण करता येऊ शकेल. 


भिवंडी , 


डॉ . मोहन आर. नळदकर , 

उप विभागीय अधिकारी , 
भिवंडी विभाग , भिवंडी. 


दिनांक १० जून २०१९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, जून ११, २०१९/ ज्येष्ठ २१, शके १९ ४१ 


SUB DIVISIONAL OFFICER AND SUB DIVISIONAL MAGISTRATE , BHIWANDI 

DIVISON , BHIWANDI 


Notification 
No.BD/LAQ/Mankoli-Mothagaon/11/2018.—Whereas, the Government of Maharashtra vide 
Government Notification , Revenue and Forests Department , No. MIS - 11/ 2014C.R.77 / A -2 , dated 
the 19th January 2015 (hereinafter referred to as “ the said notification ”) issued in exercise of 
the powers conferred by the proviso to clause ( e) of section 3 of the Right to Fair Compensation 
and Transparency in Land Acquisition , Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 ( 30 of 2013), 
has notified that in relation to acquisition of land in respect of a public purpose , as defined in 
clause ( za ) of section 3 of the said Act, in a District for an area not exceeding 500 hectors, the 
collector of such District shall be deemed to be the appropriate Government, for the purpose of 
the said Act ; 


And whereas, it appears to the Sub Divisional Officer Bhiwandi, Division Bhiwandi, Thane 
District being the appropriate Government in view of the said notification , that land more 
particularly described in scheduled in Scheduled -I appended here to (hereinafter referred to as 
“ the said land” ), is needed or likely to be needed for the public purpose ( hereinafter referred to 
as “ the said public purpose "), a statement of the nature thereof is contained in schedule - II 
appended here to ; and therefore , it is hereby notified under the provisions of sub section ( 1) of 
section 11 of the said Act, that the land is likely to be needed for the said public purpose ; 

And whereas, the reasons necessitating the displacement of the affected persons in view of 
the purpose land acquisition are contained in Schedule III appended here to (if there as any 
displacement then state the reasons in this Schedule ); 

And whereas , the summery of the Social impact Assessment is not required as per letter 
No. faşiya /H1H0c -Horia /8896 /208c, dated 29th August 2018 given by Dy . Collector, Mumbai Metro 
Politan Region Development Authority , Mumbai. 

And whereas, the particulars of an Administrator appointed for the purpose of rehabilitation 
and resettlement under sub - section ( 1) of section 43 contained in Schedule V appended here to 
( if required to be appointed then state the particulars in this Schedule ). 

Now , therefore , it is declared that as per sub- section (4 ) of section 11 of the said Act, no 
person shall make any transaction of land or part there of or create any encumbrances on said 
land from the date of publication of this Notification till such time as the proceeding under Chapter 
IV of the said Act are completed : 

Provided that, the sub Divisional officer may, on the application made by the owner of the 
said land or part thereof exempt in special circumstances to be recorded in writing, such owner 
from the operation of the above provision : 

Provided further that, any loss or injury suffered by any person due to his willful violation of 
this provision shall not be made up by the Collector . 

It is further declared that according to sub -section ( 5 ) of section 11 of the said Act , the S.D.O. 
is going to undertake and complete the exercise of updating of land records as prescribed by 
sub-rule ( 3) of rule 10 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition , 
Rehabilitation and Resettlement (Maharashtra ) Rules , 2014 (hereinafter referred as the said 
Rules ). 

And Whereas , under clause ( g ) of section 3 of the said Act, the Collector being the appropriate 
Government is pleased to designate Sub Divisional officer Bhiwandi Division Dist. Thane (name 
and address of the officer to be filled in before issue ) to perform the functions of a Collector 
under the said Act . 


& 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, जून ११, २०१९/ ज्येष्ठ २१, शके १९ ४१ 


Schedule 1 

Description of Land 
Name of the Village Mankoli , Taluka Bhiwandi, District Thane 
Sr.No. 

Survey or Gat No. Approximate Area (Sqr. Mtr ) 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 


1 


48 / 1 / 1P 


1733 


2 


27/1 P 


1527 


3 


27/2 P 


01 


4 


25/8 P 


243 


5 


25/9 P 


1858 


6 


25/10 P 


01 


7 


48/11 P 


172 


8 


48/1/2 P 


602 


9 


27/3 P 


106 


Total 


6243 


Name of the Village Sarang, Taluka Bhiwandi, District Thane 
Sr.No. 

Survey or Gat No. Approximate Area ( Sqr. Mtr .) 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 


1 


41/1 P 


1139 


Total 


1139 


Name of the Village Surai, Taluka Bhiwandi, District Thane 
Sr.No. 

Survey or Gat No. Approximate Area ( Sqr. Mtr.) 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 


1 


28/12 P 


1392 


2 


28/13 P 


127 


3 


31/1 P 


1454 


4 


41/1 P 


94 


5 


40/3 P 


546 


6 


40/10 P 


827 


7 


40/11 P 


843 


8 


40/17 P 


02 


9 


40/23 P 


1020 


10 


40/27 P 


1089 


11 


39 P 


1653 


12 


29/2 P 


261 


13 


45/9 P 


100 


14 


46/18 P 


15 


15 


45/14 P 


1402 


Total 


10825 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, जून ११, २०१९/ ज्येष्ठ २१ , शके १९ ४१ 


Schedule II 
Statement on the nature of public purpose 


.. 


: 


Name of the Project 

Land Acquisition of propose Mankoli 

Mothagaon Road and six lane creek Bridge 
Description of Project Work 

Land Acquisition of propose Mankoli 

Mothagaon Road and six lane creek Bridge 
Benefits to the Society 

infrastructure amenities 
(regarding economic , 
employment , infrastructure , 
amenities and other benefits ) 
Schedule III - the reasons 

Nil 
necessitating the displacement 
of the affected persons. 
Schedule IV - Summary of the 

Nil 
SIA ( as given by the agency of conducting the SIA ) 
and a summary of the rehabilitation and resettlement scheme is specified in Schedule IV , 
Schedule V - Particulars of an Administrator appointed 


: 


a . 


Designation of an office who 
is appointed as an administrator 
Office address of an Administrator 


b . 


Sub Divisional Officer , Bhiwandi 
Division , Dist . Thane 
At Post Bhiwandi infront of S.T. bus 
stand , Bhiwandi. 
Vide collector Thane s Letter 


C. 


Details of Notification by which an 
Administrator is appointed 


No. 14P /001-8 /2-3 / 8i/dalla -883 / 2086 
dated 16th May 2018 . 


N.B. — The plan of the said land can be inspected at the officer of (name and address of the office.) 


Bhiwandi, 


DR . MOHAN R. NALADKAR , 

Sub Divisional Officer , 
Bhiwandi Division , Bhiwandi. 


dated 10th June 2019 . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , 
PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO 
KONDAJI BHOSALE . 


